मुख्यमंत्री सुकर्मी पुरस्कार योजना मंत्रालयीन 
संवर्गासाठी राबविणेबाबत संनियंत्रण समिती गठीत 
करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक, क्रमांक-सुकर्मी-२०१८/प्र.क्र.७२/१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - २मे, २०१८. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय क्र.एस.आर.व्ही-२०१६/प्र.क्र.४३२/कार्या-१२, दि.२० मार्च, २०१८. 
२. शासन निर्णय क्र.सुकर्मी-२०१८/प्र.क्र.७२/१४, दि.९ एप्रिल, २०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक- 


“मुख्यमंत्री सुकर्मी पुरस्कार योजना" मंत्रालयीन संवर्गासाठी कार्यान्वित करण्याबाबत व या योजनेतील 
पुरस्काराच्या प्रकारानुसार निवडीबाबत संनियत्रण करण्यासाठी सह सचिव, कार्यासन-१४, सामान्य प्रशासन 
विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती संदर्भाधीन शासन निर्णय, दि.९ एप्रिल, २०१८ नुसार गठीत 
करण्यात आली आहे. सदर समितीतील सदस्य, श्री.ध.मा.कानेड, उप सचिव, कार्या-१८, सामान्य प्रशासन विभाग 
यांच्याऐवजी श्री. वि.रा.ठाकूर, उप सचिव, (१२-अ),सामान्य प्रशासन विभाग यांची सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात 
येत आहे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०१८०५०२१७४३५९९३०७ असा आहे. हा शासन शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


ber=54b11b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad659e360 


Bhimrao Gurav याना 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


)05(310068-400032, st=Maharashtra, 
070005050191805802179835016041 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३. सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
५. सर्व मा.संसद सदस्य/मा.विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 
६. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे उप सचिव 
७. अप्पर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सुकर्मी-२०१८/प्र.क्र.9२/१४ 


८ सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव. 

९. सर्वसह/उप सचिव, मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), यांना योग्य त्या कार्यवाहीस्तव. 
१०. सर्व समिती सदस्य. 

११. श्री.ध.मा.कानेड, उप सचिव, कार्या-१८, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. श्री.वि.रा.ठाकूर, उप सचिव, कार्या-१२अ, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. कार्यासन-१४/निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


